ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६ च्या 
तरतूदीनुसार राज्य ग्राहक तक्रार 
निवारण आयोगाच्या गैर न्यायिक सदस्य 
पदी श्री.किसन मारुतीराव लवांडे यांची 
नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्र. नियुक्‍ती-२०१८/प्र.क्र.११८/ग्रासं-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय (वि.), मुंबई-३२. 
दिनांक:-०१ जानेवारी, २०१९ 


वाचा:- 9) ग्राहक संरक्षण अधिनियम, १९८६ मधील नियम, २००० 


२) शासन निर्णय :- समक्रमांक, दि.२३ ऑक्टोबर, २०१८ 


शुद्धीपत्रक:- 


संदर्भाधिन शासन निर्णयातील “श्री.किसन मारुतीराव लवंदे” या ऐवजी 


“श्री.किसन मारुतीराव लवांडे” असे वाचावे. 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१९०१०४११४४०६३१०६ 
असा आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Suresh 
Dnyandeo 
Redekar 


(सुरेश ज्ञा. रेडेकर) 
अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन. 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

मा.मंत्री (अ.ना.पु.व ग्रा.सं.) यांचे खाजगी सचिव. 
मा.राज्यमंत्री (अ.ना.पु.व ग्रा.सं.) यांचे खाजगी सचिव. 
प्रधान सचिव, (विधी व न्याय वि.), मंत्रालय, मुंबई 
अध्यक्ष, राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई. 
प्रधान सचिव, (अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि.) यांचे स्वीय सहायक. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः नियुक्‍ती-२०१८/प्र.क्र.११८/ग्रासं-४ 


८) उप सचिव, गां.सं.४ (अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि.) 

९) वित्तीय सल्लागार व उप सचिव कार्यालय, मुंबई. 

१०) प्रबंधक, राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई 
११)महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र ५८ मुंबई,/नागपूर 
१२) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र  मुंबई,/नागपूर 
) 
) 


93) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१४) श्री.किसन मारुतीराव लवांडे, गैर-न्यायिक सदस्य, राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, 
मुंबई. 

१५) निवडनस्ती, ग्रासं-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


